RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ११ ] 


मंगळवार , मार्च २२ , २०१६ / चैत्र २, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी- ४११ ०१८ 
पोट - निवडणूक, प्रभाग क्रमांक ८ , जागा " अ " (विद्यानगर ) अनुसूचित जातीसाठी राखीव 

(पाहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक निवडणूक -२ / कावि -११३ / २०१६ . — याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , 

( १) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक ८, जागा " अ ", विद्यानगर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागाची 
पोट-निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

(२) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक २२ मार्च २०१६ (मंगळवार) ते २८ मार्च २०१६ ( सोमवार) (सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ) तसेच दिनांक 
२९ मार्च २०१६ (मंगळवार) ( सकाळी ११ .०० ते दुपारी २. ०० या वेळेत देण्यात येतील) (दिनांक २४ मार्च २०१६ व दिनांक २५ मार्च २०१६ 
ची सार्वजनिक सुट्टी व रविवार दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत). नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 
दिनांक २२ मार्च २०१६ (मंगळवार ) ते दिनांक २९ मार्च २०१६ (मंगळवार) ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० ) पर्यंत ( दिनांक २४ मार्च २०१६ 
व दिनांक २५ मार्च २०१६ ची सार्वजनिक सुट्टी व रविवार , दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 
( ३) नामनिर्देशनपत्रे खाली उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील . 

डॉ . हेडगेवार भवन , सेक्टर नंबर २६, प्राधिकरण , पुणे - ४४ . 
( ४) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक ३० मार्च २०१६ (बुधवार ) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या 
कार्यालयात करण्यात येईल . त्यानंतर वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच प्रसिद्ध करणेत येईल . 

(५) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने स्वत: किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्यांच्या कोणत्याही सूचकाला 
किंवा अनुमोदकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या कार्यालयात दिनांक 
१ एप्रिल २०१६ ( शुक्रवार ) दुपारी ३. ०० पर्यंत देता येईल . 

(६) दिनांक २ एप्रिल २०१६ ( शनिवार ) सकाळी ११ .०० वाजल्यापासून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल व त्याच दिवशी अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात 
येईल. तसेच त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल . 

( ७) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक १७ एप्रिल २०१६ (रविवार) सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५ . ३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल. 
(८) मतमोजणीचा निकाल दिनांक १८ एप्रिल २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १० . ०० पासून 


( १ ) 


एच- ८६५, भाग एक - अ ( असा .) (पु. वि. पु.) - ११- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक-अ - पुणे विभागीय पुरवणी, मार्च २२ , २०१६ / चैत्र २, शके १९३८ 


अनुसूची " अ " 
निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे कार्यालय 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे नाव सुपूर्द केलेला प्रभाग निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 

क्रमांक व नाव 

कार्यालयाचा पत्ता 


अ . क्र . 


८ (विद्यानगर ) 


डॉ . यशवंत माने , 
सहायक आयुक्त , 
( स्थानिक संस्था कर विभाग ) 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 


डॉ. हेडगेवार भवन , से. नं . २६, 
प्राधिकरण , पुणे -४११ ०४४ . 


राजीव जाधव, 

आयुक्त, 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , 

पिंपरी - ४११ ०१८ . 


पिंपरी, २२ मार्च २०१६. 


___ मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
सांगली-मिरज -कुपवाड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३०- अ/ २०१६, पोट-निवडणूक २०१६ 

निवडणुकीसंबंधीची अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , अनुसूची " ड" प्रकरण १, नियम ८ अन्वये 

क्रमांक मनपा/ प्रशावि / सां / ५५९ / २०१६. -- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा 
२०१६/ प्र. क्र . ८/ का -०५ , दिनांक ११ मार्च २०१६ अन्वये सांगली- मिरज - कुपवाड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३० - अ / २०१६ , 
पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करून पोट -निवडणूक घेण्यासंबंधीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासंबंधीचे निर्देश मला दिले आहेत . त्याअर्थी 
मी , अजीज कारचे, आयुक्त , सांगली -मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , 

निवडणुकीचा कार्यक्रम परिशिष्ट "१ " मध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी दर्शविण्यात आला आहे, तसेच सांगली-मिरज - कुपवाड 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३० - अ च्या पोट-निवडणुकीच्या कार्यालयाचे ठिकाण , त्यासाठी नेमण्यात आलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/ 
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी इत्यादींचा तपशील परिशिष्ट " २" मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 

परिशिष्ट "q " 
पोट-निवडणूक प्रभाग क्रमांक ३० - अ/ २०१६ 

निवडणूक कार्यक्रमाचा तपशील 
अ. क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


दिनांक २२- ३- २०१६ (मंगळवार) 


१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

कार्यक्रम , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व 

स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्याची तारीख. 
२ नामनिर्देशनपत्रे देणे 


दिनांक २२- ३ - २०१६ (मंगळवार) ते दिनांक २८ - ३- २०१६ 
( सोमवार ) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३ . ०० ), तसेच दिनांक 
२९ - ३- २०१६ (मंगळवार) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० या 
वेळेत नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील) (दिनांक २४ - ३- २०१६ व 
दिनांक २५ -३- २०१६ ची सार्वजनिक सुट्टी व रविवार दिनांक 
२७- ३- २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, मार्च २२, २०१६ / चैत्र २, शके १९३८ 

परिशिष्ट "q "-- चालू 

निवडणूक कार्यक्रमाचा तपशील 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


अ . क्र . 


३ नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 

दिनांक २२ - ३- २०१६ (मंगळवार) ते दिनांक २९ - ३- २०१६ (मंगळवार) 
( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३ . ०० ) 
( दिनांक २४- ३- २०१६ व दिनांक २५- ३ - २०१६ ची सार्वजनिक 
सुट्टी व रविवार दिनांक २७ - ३ -२०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 
४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

दिनांक ३० -३- २०१६ (बुधवार ) ( सकाळी ११ . ०० वाजल्यापासून ) 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

दिनांक १- ४- २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३. ०० पर्यंत . ) 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

दिनांक २ -४- २०१६ ( शनिवार) सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून 
८ - अ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

दिनांक २- ४- २०१६ ( शनिवार) 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ -ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

दिनांक २- ४- २०१६ ( शनिवार ) 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

दिनांक २- ४ -२०१६ ( शनिवार) 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

दिनांक १७- ४- २०१६ ( रविवार ) 

( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 
१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

दिनांक १८ -४ - २०१६ ( सोमवार ) सकाळी १० .०० पासून 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे .. दिनांक २० - ४- २०१६ ( बुधवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 

परिशिष्ट "२ " 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , अंतर्गत सांगली-मिरज - कुपवाड महानगरपालिका 

पोट-निवडणूक प्रभाग क्रमांक ३०- अ/ २०१६ 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे कार्यालयाचे ठिकाण 
अ . क्र . निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे नाव सहायक निवडणूक निर्णय कार्यालयाचे ठिकाण 
व हुद्दा 

अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 


श्री . भाऊसाहेब बा. गलांडे, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , सांगली . 


सौ . टिना गवळी 
सहा. आयुक्त , मिरज 


मनपा मिरज विभागीय कार्यालय , 
पहिला मजला . 

ए. वाय . कारचे, 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , 
सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका. 


सांगली, २१ मार्च २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND . YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE. 


